अशासकीय खाजगी शाळांतील 
अर्धवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचाऱ्यांसाठी १ जानेवारी २०१६ पासून 
सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-१२१९/प्र.क्र.१९/१९ /टिएनटी-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक:- ०६ ऑगस्ट , २०१९ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.वेतन-१२१४/(२७/टिएनटी-३, 
दिनांक १६ जुन, २०१४ 
२. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.वेपुर-२०१८/प्र.क्र.४४/सेवा-९, दि. ०१ जानेवारी, २०१९ 
३. शासन अधिसूचना वित्त विभाग क्र.वेपुर २०१९/प्र.क्र.१/सेवा-९ दि. ३० जानेवारी, २०१९ 
४. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.वेपुर २०१९/ प्र.क्र.८/सेवा-९, दि. २० फेब्रुवारी, २०१९ 
५. शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.वेतन-१२१९/ प्र.क्र.१९/टिएनटी-३, 
दिनांक २२ फेब्रुवारी, २०१९ 
६. शासन परिपत्रक वित्त विभाग वेपुर -२०१९/ प्र.क्र. १५/ सेवा ९ दिं. १४ मे, २०१९ 
प्रस्तावना :- 


अशासकीय खाजगी शाळांतील पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांना दि. २२ फेब्रुवारी २०१९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये दिनांक १ जानेवारी, २०१६ पासून सुधारित वेतन संरचना मंजूर करण्यात आली 
आहे. पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांची समकक्ष अर्हता धारण करीत असणाऱ्या व पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांच्या किमान 
निम्मा एवढा कार्यभार असणाऱ्या माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक स्तरावरील व अध्यापक 
विद्यालयातील सर्व प्रकारच्या अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांना दि. १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतन 
संरचना मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यावर शासनाने आता खालील निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

सुधारित वेतन संरचना ही वेतन ASA वर आधारित असेल. वर नमुद कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन 
हे सर्वसाधारण वेतन मेंट्रीक्सच्या किमान व कमाल वेतनाच्या रक्कमेच्या निम्मे सोबतच्या 
परिशिष्टामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे असेल. 


२. अर्धवेळ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांसाठी देय असलेल्या वेतन 
मँट्रिक्समधील रकमेच्या निम्मी इतकी वित्तलब्धी मंजूर करावयाचे तत्व स्विकारण्यात आले आहे. 
त्यासाठी दिनांक १ जानेवारी २०१६ रोजी त्यांची सुधारित वेतनश्रेणी निश्चित करताना त्यांच्या 
असुधारित एकत्रित वेतनातील मूळ वेतनाच्या रक्‍कमेस २.५७ या संख्येने गुणावे. वरीलप्रमाणे गुणून 
पूर्णाकित केलेली रक्‍कम संबंधित अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांसाठी विहित सुधारित वेतन HRA अनुज्ञेय 
वेतन स्तरामधील सेलमध्ये (Cell) असल्यास ती रक्कम सुधारित वेतन ठरेल. 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-१२१९/प्र.क्र.१९/१९ /टिएनटी-३ 


जर ती रक्कम अनुज्ञेय वेतन स्तरामधील सेलमध्ये नसेल तर सदर पूर्णाकित रक्कमेच्या 
लगतच्या पुढील सेलमधील येणाऱ्या रक्कमेपेक्षा अनुज्ञेय सुधारित वेतन संरचनेच्या स्तरातील किमान 
वेतन अथवा पहिल्या सेळमधील रक्‍कम जास्त असेल तर त्या स्तरावरील किमान वेतनावर अथवा 
पहिल्या सेलमधील वेतनावर वेतन निश्चित केळे जाईल. (या रकमेस पुढील संदर्भासाठी “अ” असे 
संबोधले आहे. या रकमेवर प्रचलित दराने महागाई भत्ता मंजूर करण्यात यावा. वरील "अ" येथील 
रक्‍कम अगोदरच पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यास मिळणाऱ्या रक्‍कमांच्या निम्मी करण्यात आलेली असल्यामुळे 
हा महागाई भत्ताही त्या पदावरील पूर्णवेळ SAARI देय असणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या निम्मा इतका 
असेल. (या रक्कमेस पुढील संदर्भासाठी “ब” असे संबोधले आहे.) 


वर नमुद केलेले “A” व “ब” या रक्कमांची बेरीज हे संबंधित अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांचे एकत्रित 
सुधारित वतन असेल. 


पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर या सर्व कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचनेत दिनांक १ 
जानेवारी अथवा दिनांक १ जुले रोजी वेतनवाढ देय होईल. ही वेतनवाढ त्या अर्धवेळ कर्मचाऱ्यास 
प्रत्यक्ष मिळणाऱ्या वेतनाच्या तीन टक्के दराने अनुज्ञेय ठरेल. (वरील “अ” आणि “a” येथील रकमा 
अगोदरच पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यास मिळणाऱ्या रकमांच्या निम्मे करण्यात आळे असल्याने ही वेतनवाढही 
त्या पदावरील पूर्णवेळ कर्मचाऱ्यास देय असणाऱ्या वेतनवाढीच्या निम्ने इतकी होईल) वेतनवाढ 
परिगणित करताना त्यात महागाई भत्त्याच्या भागाचा समावेश असणार नाही. 


तसेच वेगवेगळे असुधारित वेतन घेणाऱ्या अर्धवेळ कर्मचाऱ्यांचे सुधारित वेतन मॅट्रीक्समधील 
वेतन एकाच रकमेवर निश्चित होण्याची steal (Bunching Of Pay) नाकारता येत नाही. अज्ञा 
प्रकरणी महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम, २०१९ मधील नियम (७) खालील तरतुदीनुसार 
त्यांना वेतनवाढीचा लाभ अनुज्ञेय राहील. 


३. सुधारित वेतन संरचनेत विशेष वेतन मंजूर करण्यात येवू नये. 


४. संबंधित कर्मचाऱ्यांना रोखीने अदा करावयाची थकबाकी ५ समान हप्त्यात मंजूर करावयाची 
आहे. याबाबतचे आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. सदर शासन आदेशा रात्र शाळांतील 
शिक्षकांनाही लागू राहील. सुधारित वेतन संरचनेत वेतननिश्चिती करण्यासाठी आवश्‍यक तो विकल्प 
हे आदेड्ा निर्गमित झाल्याच्या २ महिन्यांच्या आत देण्यात यावा. एकदा दिलेला विकल्प अंतिम 
राहील. 


५. या आदेशान्वये लागू करण्यात आलेल्या सुधारित वेतन संरचनेमुळे होणारा अतिरिक्‍त खर्च 
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे भत्ते ज्या लेखाशिर्षाखाळी खर्ची घालण्यात येतो त्याच 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा व त्या खालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. शिक्षण 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सुधारित अंदाज तयार करताना सदर अतिरिक्त खर्च विचारात 
घ्यावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-१२१९/प्र.क्र.१९/१९ /टिएनटी-३ 


६. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२३५/२०१९/सेवा-९, 
दिं.१८.६.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८०७१४४३०७१३२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


itally signed by Chi hila De dra Chaudhi 


Charushila ray Higgins री 
Devendra Chaudhari msi tthe sess cust 
(चारुशीला चौधरी) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव 

२. मा.सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे वि.का.अ., मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.विधानसभा / विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेता 


५. सर्व मा.विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य 

६. मा.अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांचे स्वीय सहायक,मंत्रालय,मुंबई 
७. महालेखापाल-१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

८. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

९. महाळेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

१०. महालेखापाल-२ (लेखा व अनज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

११. आयुक्त, शिक्षण महाराष्ट्र राज्य, पुणे १ 

१२. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१३. शिक्षण संचालक (प्राथमिक) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१४. शिक्षण संचालक (अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५. संचालक, महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे 

१६. संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठयपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ, पुणे 
१७. राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई 
१८.अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ , पुणे 

१९. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे 

२०. सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य शौक्षणिक नियोजन व प्रशिक्षण संस्था, औरंगाबाद 
२१. प्रशासकीय अधिकारी, राज्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्था (बालचित्रवाणी), पुणे 

२२. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

२३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

२४. सर्व प्राचार्य, डाएट 

२५. सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक, माध्यमिक, निरंतर) 

२६. सर्व शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई 

२७. शालेय शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 

२८. निवड नस्ती, टिएनटी-३ 


es 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वेतन-१२१९/प्र.क्र.१९/१९ /टिएनटी-३ 


शासन निर्णय क्र. वेतन १२१९/ प्र.क्र. १९/१९ टिएनटी ३ दि.०६/०८/२०१९ सोबतचे जोडपत्र 
Pay Matrix 
ay Band IS: 2220-3720 Pay Band PB 1 : 2600-10100 Pay Band PB 2 : 4650-17400 
Grade 
Pay ee 950 1000 1200 2400 2150 2300 2400 2450 
Level L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 L-7 L8 L-9 
1 7500 9950 10850 12750 14600 19300 22450 23800 24550 
2 7700 10200 11200 13100 15000 19900 23100 24500 25300 
3 7900 10500 11500 13500 15500 20500 23800 25200 26100 
4 8100 10800 11800 13900 16000 21100 24500 26000 26900 
5 8300 11100 12200 14300 16500 21700 25200 26800 27700 
|g | 8500 11400 12600 14700 17000 22400 26000 27600 28500 
7 8800 11700 13000 15100 17500 23100 26800 28400 29400 
|g | 9100 12100 13400 15600 18000 23800 27600 29300 30300 
oh 9400 12500 13800 16100 18500 24500 28400 30200 31200 
10 9700 12900 14200 16600 19100 25200 29300 31100 32100 
11 10000 13300 14600 17100 19700 26000 30200 32000 33100 
12 10300 13700 15000 17600 20300 26800 31100 33000 34100 
13 10600 14100 15500 18100 20900 27600 32000 34000 35100 
14 10900 14500 16000 18600 21500 28400 33000 35000 36200 
15 11200 14900 16500 19200 22100 29300 34000 36100 37300 
16 11500 15300 17000 19800 22800 30200 35000 37200 38400 
17 11800 15800 17500 20400 23500 31100 36100 38300 39600 
18 12200 16300 18000 21000 24200 32000 37200 39400 40800 
19 12600 16800 18500 21600 24900 33000 38300 40600 42000 
20 13000 17300 19100 22200 25600 34000 39400 41800 43300 
21 13400 17800 19700 22900 26400 35000 40600 43100 44600 
22 13800 18300 20300 23600 27200 36100 41800 44400 45900 
23 14200 18800 20900 24300 28000 37200 43100 45700 47300 
24 14600 19400 21500 25000 28800 38300 44400 47100 48700 
25 15000 20000 22100 25800 29700 39400 45700 48500 50200 
26 15500 20600 22800 26600 30600 40600 47100 50000 51700 
27 16000 21200 23500 27400 31500 41800 48500 51500 53300 
28 16500 21800 24200 28200 32400 43100 50000 53000 54900 
29 17000 22500 24900 29000 33400 44400 51500 54600 56500 
30 17500 23200 25600 29900 34400 45700 53000 56200 58200 
31 18000 23900 26400 30800 35400 47100 54600 57900 59900 
32 18500 24600 27200 31700 36500 48500 56200 59600 61700 
33 19100 25300 28000 32700 37600 50000 57900 61400 63600 
34 19700 26100 28800 33700 38700 51500 59600 63200 65500 
35 20300 26900 29700 34700 39900 53000 61400 65100 67500 
36 20900 27700 30600 35700 41100 54600 63200 67100 69500 
37 21500 28500 31500 36800 42300 56200 65100 69100 71600 
38 22100 29400 32400 37900 43600 57900 67100 71200 73700 
39 22800 30300 33400 39000 44900 59600 69100 73300 75900 
40 23500 31200 34400 40200 46200 61400 71200 75500 78200 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


